महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२१. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील, सर पोचखानवाला 
मार्ग, वरळी, मुंबई, येथील जुन्या पोळीस वसाहतीतील इमारतींचे 
“Structural Strengthening” आणि “Internal Repairs” करण्यासाठी 
निधी वितरण करण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ अमुस 

(गृह)/ कक्ष-८(१२)/ इमा.शा./ शा.३६/ २१, दिनांक २९.०१.२०२१. 

२) शासन ज्ञापन क्रमांक पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/एक/पोल-७, 
दिनांक १५.०२.२०२१. 

३) शासन ज्ञापन क्रमांक पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/दोन/पोल-७, 
दिनांक १५.०२.२०२१. 

४) झासन ज्ञापन क्रमांक पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/तीन/पोल-७, 
दिनांक १५.०२.२०२१. 

५) झासन ज्ञापन क्रमांक पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/चार/पोल-७, 
दिनांक १५.०२.२०२१. 

६) शासन ज्ञापन क्रमांक पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/पाच/पोल-७, 
दिनांक १५.०२.२०२१. 

७ झासन ज्ञापन क्रमांक पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/सहा/पोल-७, 
दिनांक १५.०२.२०२१. 

८) शासन ज्ञापन क्रमांक पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/सात/पोल-७, 
दिनांक १५.०२.२०२१. 

ज्ञापन- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, 
मुंबई, येथील जुन्या पोळीस वसाहतीतील एकूण ५१ इमारतींचे “Structural Strengthening” 
आणि “Internal Repairs” करण्यासाठी शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. 
पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/एक-ते-सात/पोल-७, दिनांक १५.०२.२०२१, द्वारे 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


२. उक्त कामासाठी, गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, UH, ००, १०८, राज्य 
मुख्यालय WS, (०२) शहर पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलीस-आस्थापना (दत्तमत) 
(अनिवार्य) (२०५५००९७),, २७-लहान बांधकामे, या लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्षात 
(सन २०२०-२१) पुरवणी अनुदान म्हणून मंजुर रु. १०,००,००,०००/- पैकी २५ टक्के रक्‍कम 
म्हणजे रु.२,५०,००,०००/- (रुपये दोन कोटी पन्नास लक्ष फक्त) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 
यांना अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर वितरण करण्यास, याद्वारे, 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/पोल-७ 


३. हे शासन ज्ञापन, अनौपचारिक संदर्भ, वित्त विभाग, क्र.२०/२०२१/व्यय-७, दिनांक 
१३.०१.२०२१, अन्वये मिळालेल्या वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०३१५२०४५०१२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Venkatesh = ere 
Madhav Bhat ७ 
(व्यं. मा. भट) 
शासनाचे उप सचिव. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत - 
१) मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रदेश, मुंबई. 
२) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळल, मुंबई. 
३) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, मुंबई. 


) 
) 
) 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


